सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन 
तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत 


शुध्दीपत्रक ] ध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी,२०२३ 
वाचा :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कुनिका २०२०/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-५ 
दिनांक ८ फेब्रुवारी , २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक: - 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद तक्त्यातील अ.क्र. ८ येथील 
स्तंभ३ व ४ मध्ये खाली नमूद केलेली ओळ क्र. 3 वगळण्यात येत आहे :- 


अ.क्र संस्थेचे नाव कालावधी देय अनुदान (रुपये) 
८ । महारोगी सेवा समिती,|। एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ ।३९,६०,०००/- 

आनंदवन,वरोरा, 

जि.चंद्रपूर 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१५०७०७२२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRANKUMAR 
VASANTRAO WAHUL = 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग),पुणे 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


